कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक 
कक्ष अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची 
अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.०२/प्रशा-२(१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ जानेवारी, २०२४ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.सीसीएस २८८६/२२/८६/१४-ब, दिनांक ११.०३.१९९१ 
व दिनांक १५.०७.१९९१. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२३१८/प्र.क्र.३/का.१७, दिनांक ०१.०३.२०१८ व 
समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दिनांक ११.०८.२०२२. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.कअनि-११२३/प्र.क्र.३९/१४ब, दिनांक 39.04.2023 


शासन परिपत्रक:- 


संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार दरवर्षी कक्ष अधिकारी पदावर 
पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भ क्र.४ येथील 
शासन परिपत्रक, दिनांक ३१.०५.२०२३ अन्वये कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. आता, ज्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा व कक्ष अधिकारी पदावरील 
पदोन्नतीची विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केळी आहे अथवा सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली आहे, अशा 
कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2028 रोजीची 
अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 

३. दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट होणाऱ्या सोबत जोडलेल्या यादीतील अ.क्र.१ 
ते ५४ येथील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचा, दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीच्या अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूचीतील 
ज्येष्ठता क्रमांकानुसार त्या-त्या ठिकाणी समावेश होईल. ज्येष्ठता गमाविलेल्या ज्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची 
ज्येष्ठता सध्या निश्चित करणे शक्य नाही अशा सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची नावे ज्येष्ठतासूचीच्या खाली स्वतंत्र 
तक्त्यात दर्शविण्यात आलेली आहेत. सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या 
नावाचा समावेश त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार त्या-त्या वर्षाच्या ज्येष्ठतासूचीत करण्यात येईल. 

४. सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार ३०% जागांवर पदोन्नती कोट्यातून पात्र 
लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येते. त्यानुसार लिपिक-टंकलेखकांना 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लिपिक-टंकलेखकांना सहायक 


शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि-११२४/प्र.क्र.०२/प्रशा-२(१४ब) 


कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची कार्यवाही जस-जशी पूर्ण करण्यात येईल, त्यानुसार पदोन्नत 
कोट्यातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा ज्येष्ठता सूचीत उचित स्थानी समावेश करण्यात येईल. 

५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही 
वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांनी दिनांक २३.०१.२०२४ पर्यंत आपल्या 
विभागास निवेदन सादर करावे, त्या दिनांकानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा 
सूचना त्यांना द्याव्यात. त्याप्रमाणे दिनांक २३.०१.२०२४ पर्यंत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधित 
विभागांनी संबंधितांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेखावरून तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह सामान्य 
प्रशासन विभागाला दिनांक २५.०१.२०२४ पर्यंत कळवाव्यात, म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतासूचीत 
आव्यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. तसेच संबंधित सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी आपले आक्षेप परस्पर सामान्य 
प्रशासन विभागाकडे सादर करु नये. दिनांक २५.०१.२०२४ पर्यंत कोणतीही माहिती न आल्यास विभागातील 
संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरुन ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल, याची कृपया नोंद 
घ्यावी. 


६. सदरहू कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ 
रोजीची अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची, मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या 
न्यायनिर्णयानुसार तसेच या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
७. सदरहू ज्येष्ठतासूची मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्रमांक 
८६२/२०१६ च्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अतिरिक्त 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०८१५४३३०८६०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK RAMAKANT ७५५०७ 00000-003- 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
JADHAV sia Si ebay 
(वि.र.जाधव) 
सोबत:-वरीलप्रमाणे कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२) कक्ष अधिकारी, (कार्यासन-प्रशा-१ व प्रशा-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) निवड नस्ती/प्रशञा-२ (१४ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अतिरिक्त तात्पुरतीज्येष्ठतासूची 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- कअनि-११२४/प्र.क्र.०२/प्रशा-२ (१४ब), दिनांक ०८ जानेवारी, २०२४ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता । श्री / श्रीमती |सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव विभागाचे नांव आयोगाने | व्यक्तीचा जन्मतारीख | नियमित नियुक्ती/ | नियुक्तीचा | ye | वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक शिफारस प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१-१-२४ केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक | ससेवा/ दिनांक 
(तात्पुरती) मविप/ 
पदोन्नत 
2 aE Sa 4 & } 8 | ८ ९ | | | 39 | १२ १३ | | १५ 

७२७-५ श्री प्रशांत बंडू व्यवहारे साप्रवि अजा अजा ०४-०३-१९७१ ०२-०५-२०१४ मविप vo | २०१३ | 02-04-2098 | ३१-०३-२०२९ वि.प.सूट 
2 ८३९-५ श्रीमती ।वैदेही विशाळ राऊत विवन्यावि खुला इमाव २५-०४-१९७८ १८-०५-२०१५ मविप 4 २०१४ | १४-०५-२०१५ ३०-०४-२०३६ 
३ ८३९-8 श्री मंदार मोहन कोचरेकर साबांवि खुला इमाव २१-०४-१९८६ १९-०५-२०१५ मविप & 2098 | १४-०५-२०१५ ३०-०४-२०४४ 
8 ८४०- श्री संदिप चंद्रकांत परब विवि खुला खुला ०१-०६-१९८१ १४-०५-२०१५ मविप ९ २०१४ | १४-०५-२०१५ ३१-०५-२०३९ 
५ C84-A श्री अभय मनोहर जावळे विवि अजा अजा ०८-०६-१९८१ १८-०५-२०१५ मविप १५ | २०१४ | १४-०५-२०१५ | ३०-०६-२०३९ 
& ८४९-॥ श्रीमती [Rear भिवाजी धुरत ग्राविवि विमाप्र विमाप्र १९-०३-१९७६ १४-०५-२०१५ मविप २३ | २०१४ | १४-०५-२०१५ ३१-०३-२०३४ 
aa ८७०-५ श्री साहिल महादेश धनवडे साप्रवि खुला खुला ११-०६-१९९० ०४-०८-२०१५ ससेवा ९ २०१४ | ०८-०७-२०१५ | ३०-०६-२०४८ 
८ ८८८-& श्री प्रशांत सूर्यकांत शिके पापुवस्ववि इमाव Sarg 93-02-9820 08-06-2094 ससेवा ५३ | २०१४ | ०८-०७-२०१५ | २८-०२-२०४५ 
९ Q04-A श्री TST रमेशराव कठाळे सपवववि अजा अजा १८-०६-१९८७ ३१-०७-२०१५ ससेवा ८६ । २०१४ | ०८-०७-२०१५ ३०-०६-२०४५ 
१० Q0§-A श्री दिलीप सोपान सोळसे विवि अजा अजा २७-०७-१९८६ ०६-०८-२०१५ ससेवा ९१ २०१४ | _०८-०७-२०१५ ३१-०७-२०४४ 
११ ९०७-५ श्रीमती ।प्रभा मधूकर बांगर साप्रवि अजा अजा ०६-०१-१९८१ ०३-०८-२०१५ ससेवा ९३ | २०१४ | ०८-०७-२०१५ | ३१-०१-२०३९ 
१२ ९०८-५ श्रीमती ।तेजस्विनी अभिषेक आजगेकर (ते.ल.शिदे) parte खुला खुला २६-११-१९९० ०५-०८-२०१५ ससेवा ९५. | २०१४ | ०८-०७-२०१५ | ३०-११-२०४८ 
१३ ९१४-१ श्री प्रमोद दिपक गवळी साप्रवि विमाप्र विमाप्र ०१-०८-१९९० ०७-०८-२०१५ ससेवा ११० | २०१४ १०-०७-२०१५ ३१-०७-२०४८ 
१४ 829-A श्रीमती fast रमेश पाटील जलसंपदा इमाव इमाव २५-१०-१९९१ ०५-०८-२०१५ ससेवा १२७ | २०१४ | १६-०७-२०१५ | ३१-१०-२०४९ 
१५ ९२१-8 श्रीमती | fren हरेश सोनावणे साआवि अजा अजा १२-०७-१९९२ १६-०७-२०१५ ससेवा १२८ | २०१४ | १६-०७-२०१५ ३१-०७-२०५० 
१६ ९३९-५ श्रीमती ।नीना गंगाराम कदम संसदीय |. | खुला १३-०५-१९६८ १७-०९-२०१५ पदोन्नत Ea Ea 9-08-2094 ३१-०५-२०२६ Ye 
१७ ९५८-॥१ श्रीमती ।प्रणिता प्रसन्न परब उऊवकावि ee al खुला १८-११-१९७२ ०३-०१-२०१६ पदोन्नत Ea za 03-09-209% | 30-99-2030 Ye 
१८ ९७४-५ श्री योगेश नथुराम पाटील साप्रवि खुला खुला २७-०६-१९८६ ०५-०३-२०१६ ससेवा १७ | २०१५ | _०१-०३-२०१६ | ३०-०६-२०४४ 
१९ ९८०-॥ श्री केशव जगन्नाथ जाधव नविवि खुला खुला २०-०७-१९८६ १०-०३-२०१६ ससेवा २६ | २०१५ | 09-03-2098, ३१-०७-२०४४ 
२० ९८६-१ श्रीमती ।प्रियांका पराग पाटील (प्रि.कृ.कुंदेकर) गवि खुला खुला ०६-०३-१९८८ ०८-०३-२०१६ ससेवा ५३ | २०१५ | ०१-०३-२०१६ | ३१-०३-२०४६ 
२१ ९९६-॥१ श्रीमती ।संगीता गजानन लुडबे साप्रवि शिया खुला १८-०९-१९६६ १६-०३-२०१६ पदोन्नत ea ee] १६-०३-२०१६ | 30-08-2028 सूट 
२२ १०२०-॥ श्रीमती ।स्वरुपा प्रशांत सावंत जलसंपदा खुला खुला २१-०६-१९८१ ०५-०७-२०१६ मविप १५ २०१५ २९-०६-२०१६ ३०-०६-२०३९ 
२३ 9022-A श्रीमती ।पुजा ज्ञानेश्वर देसाई विवि खुला खुला १३-०८-१९७४ ०४-०७-२०१६ मविप १९ । २०१५ | २९-०६-२०१६ | ३१-०८-२०३२ 
२४ 902¢-A श्री सचिन दत्ताराम घाटावकर कृवपदुमवि खुला खुला ०४-०७-१९७८ २९-०६-२०१६ मविप २७ | २०१५ | २९-०६-२०१६ | ३१-०७-२०३६ 
२५ १०३६-॥ श्री गिरीष गणपत सुर्व गृहनिर्माण खुला इमाव ०२-१२-१९७८ २९-०६-२०१६ मविप ४५ | २०१५ | २९-०६-२०१६ ३१-१२-२०३६ 
२६ 9o49-A श्री सुजर विठ्ठल घाडगे साबांवि खुला खुला ३०-०३-१९९३ ०८-०२-२०१७ ससेवा ८ २०१६ | ०६-०२-२०१७ | ३१-०३-२०५१ 
२७ 9049-B श्री अमर रावसाहेब पवार जलसंपदा खुला खुला २९-०७-१९९३ १०-०२-२०१७ ससेवा ९ २०१६ | ०६-०२-२०१७ | ३१-०७-२०५१ 
२८ १०५१-७ श्री श्रीकांत महादेव निबाळकर विवन्यावि खुला खुला ०२-०८-१९८९ ०१-०३-२०१७ ससेवा १० | २०१६ | ०६-०२-२०१७ | ३१-०८-२०४७ 
२९ 4049-D श्री प्रतिक विश्वनाथ शेटे उवतंशिवि खुला खुला ११-०७-१९८८ १८-०२-२०१७ ससेवा ११ | २०१६ | ०६-०२-२०१७ ३१-०७-२०४६ 
३० 9049-E श्री अरुण दिनकर जाधव अनापुवग्रासंवि Sard Sard १६-१०-१९९१ ०६-०२-२०१७ ससेवा १४ | २०१६ | ०६-०२-२०१७ | ३१-१०-२०४९ 
३१ 9049-F श्रीमती ।तन्वी अरविद जमदाडे पापुवस्ववि इमाव इमाव १२-०७-१९९३ ०६-०३-२०१७ ससेवा १७ | २०१६ | ०६-०२-२०१७ | ३१-०७-२०५१ 
३२ १०५१-९७ श्रीमती ।सुचिता सुरेश भुसारे (सु.ना.साळुंखे) आविवि खुला खुला २८-०२-१९९० 94-02-2099 ससेवा २२ | २०१६ | ०६-०२-२०१७ | २९-०२-२०४८ 
३३ 9049-H श्री राहूल शामराव पवार पवसांकावि विजा(अ) | विजा(अ) | ०२-०२-१९९१ १०-०२-२०१७ ससेवा ३० | २०१६ | ०६-०२-२०१७ | २८-०२-२०४९ 
३४ १०५१-| श्रीमती ।|प्रियंका मोहन कांबळे जलसंपदा अजा अजा ०९-०८-१९९१ १३-०२-२०१७ ससेवा ४० | २०१६ | १३-०२-२०१७ | ३१-०८-२०४९ 
३५ १०५१-3३ श्रीमती ।अश्विनी अर्जुन पोतलवाड उऊवकावि अज अज १०-०५-१९९० ०४-०३-२०१७ ससेवा ४२ २०१६ | ०४-०३-२०१७ ३१-०५-२०४८ 
३६ १०५१-५८ श्री श्रीहरी रामदास पल्हाडे उवतंशिवि खुला इमाव ०७-०६-१९८१ २४-०३-२०१७ मविप १ २०१६ | २४-०३-२०१७ ३०-०६-२०३९ 


२88861 


अ.क्र. | ज्येष्ठता । श्री / श्रीमती |सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव विभागाचे नांव आयोगाने | व्यक्तीचा जन्मतारीख | नियमित नियुक्ती/ | नियुक्तीचा | गुक्र | वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक शिफारस प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१-१-२४ केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक | ससेवा/ दिनांक 
(तात्पुरती) मविप/ 
पदोन्नत 
३७ १०५१-(_ श्री शंकर आत्माराम खुटवड साआवि खुला खुला १४-१२-१९८२ २४-०३-२०१७ मविप २ | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३१-१२-२०४० 
३८ १०५१-॥॥ श्री संदीप SHAT धाइंजे जलसंपदा खुला अजा ०३-११-१९८३ २४-०३-२०१७ मविप 4 २०१६ | २४-०३-२०१७ | 30-99-2084 
३९ 9049-N श्रीमती [feat दिपक नाकते साप्रवि खुला इमाव १४-११-१९७५ २४-०३-२०१७ मविप | | २०१६ | २४-०३-२०१७ | 30-99-2033 
yo 4049-0 श्री अजित तुकाराम नाकते जलसंपदा खुला Sard २८-०९-१९७२ २४-०३-२०१७ मविप १२ | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३०-०९-२०३० Ye 
४१ १०५१-? श्रीमती ।|शुभदा रमाकांत राणे साप्रवि खुला खुला ०६-०५-१९७८ २४-०३-२०१७ मविप १३ | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३१-०५-२०३६ 
४२ १०५१-९७ श्रीमती [per सुरेश पायघन fa खुला इमाव १७-०९-१९८७ २४-०३-२०१७ मविप १५ | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३०-०९-२०४५ 
४३ 4o49-R श्री सचिन काशिनाथ सातकर साप्रवि अज अज १५-११-१९८३ २४-०३-२०१७ मविप २० | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३०-११-२०४१ 
ve 9042-A श्री विनोद दिवाकर मेळेकर कृवपदुमवि खुला इमाव १०-०७-१९७८ ३१-०३-२०१७ मविप २४ | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३१-०७-२०३६ 
४५ १०५२-8७ श्री प्रविण भास्कर किणी विवि खुला विमाप्र १४-०८-१९७२ २४-०३-२०१७ मविप २७ | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३१-०८-२०३० 
४६ १०५२-७ श्री दत्तात्रय केलास गिरी पापुवस्ववि खुला भज(बो ०५-०६-१९७९ २४-०३-२०१७ मविप २९ | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३०-०६-२०३७ 
४७ 9043-A श्री मंगेश दगडू हेमाडे सान्यावविसवि अज अज २४-०३-१९८४ २४-०३-२०१७ मविप ३१ | २०१६ |  २४-०३-२०१७ | ३१-०३-२०४२ 
Be १०५५ श्री अशोक गोरक्षनाथ गावडे मवबाविवि भज(क) भज(क) १९-११-१९८३ २४-०३-२०१७ मविप ३५ २०१६ २४-०३-२०१७ ३०-११-२०४१ 
४९ १०५६ श्री संदिप बाबुलाल बागुल ग्राविवि अज अज ०५-१२-१९८५ २४-०३-२०१७ मविप ४० | २०१६ | २४-०३-२०१७ ३१-१२-२०४३ 
4o १०५७ श्री ग्यानदेव माणिक पवार उऊवकावि विजा(अ) fasten | १०-१२-१९८० २४-०३-२०१७ मविप ४२ । २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३१-१२-२०३८ 
५१ १०५८ श्री सुनिल रंगनाथ ससाणे जलसंपदा अज अज १३-०१-१९८१ २४-०३-२०१७ मविप ४३ | २०१६ | २४-०३-२०१७ | ३१-०१-२०३९ 
प्र १०५९ श्री शेखर तुकाराम जाधव मवववि खुला विजा(अ) | ०४-०६-१९८२ ३०-१२-२०१७ मविप १४ | २०१७ | ३०-१२-२०१७ | ३०-०६-२०४० 
43 १०६० श्रीमती |।मनिषा मंगेश सावंत सान्यावविसवि खुला खुला १४-०७-१९७३ ०३-०१-२०१८ मविप ३२ | २०१७ | ३०-१२-२०१७ | ३१-०७-२०३१ वि.प.सूट 
4 १०६१ श्री देवेंद्र सिताराम पवार Bic अज अज ०८-११-१९७७ ०६-१२-२०१८ मविप ६७ | २०१७ | ०६-१२-२०१८ ३०-११-२०३५ 
खालील सहायक कक्ष अधिकारी यांनी संबंधित पदावरील ज्येष्ठता गमावली असल्याने त्यांची सेवाज्येष्ठता सध्या निश्चित करता येत नाही 
अ.क्र. | ज्येष्ठता । श्री / श्रीमती |सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव विभागाचे नांव आयोगाने | व्यक्तीचा जन्मतारीख | नियमित नियुक्ती/ | नियुक्तीचा | गुक्र | वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक शिफारस प्रवर्ग नियुक्ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.२४ केलेला प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक | ससेवा/ दिनांक 
(तात्पुरती) मविप/ 
पदोन्नत 
२ ३ Po 4 ६ | 8 | ८ [1 ok | | | 39 | १२ १३ | ow | १५ 
@ श्रीमती ।वैशाली नारायण भोयल्लू (वै. वि.उगवे) सपवववि अजा अजा ०१-०९-१९८३ ०८-०३-२०१६ ससेवा ८९ । २०१५ @ 34-02-2049 से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
२ @ श्री राहुल जयवंत सुर्यवंशी ae अजा अजा ०६-०६-१९८७ ०४-०३-२०१७ ससेवा ३५ | २०१६ @ 30-06-2084 से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
३ @ श्रीमती ।दिपा संदेश जाधव मवववि खुला अजा १२-०९-१९८४ २४-०३-२०१७ मविप ९ २०१६ @ ३०-०९-२०४२ से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
8 @ श्रीमती ।शीतल राघवेंद्र नाईक (शी.उ.राठोड) विवि विजा (अ) विजा (अ) | ०१-०५-१९८४ २४-०३-२०१७ मविप १९ २०१६ @ ३०-०४-२०४२ से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
4 @ श्रीमती ।मिनल सुर्यकांत भगत कौविवउवि खुला इमाव २८-०५-१९७७ २४-०३-२०१७ मविप २५ | २०१६ @ 39-04-2034 से.प्र.प.उ.उ. ज्ये.गमावली 
@ ज्येष्ठता अनिश्चित उ.रुजू |उशीरारुजू मविप ।मर्यादित विभागीय परीक्षा से.प्रप. ।स.क.अ. सेवा प्रवेशा परीक्षा 
उ.उ. उशीरा उत्तीर्ण (विहित संधींनंतर उत्तीणी त.प.क.अ. ।तदर्थ पदोन्नत कक्ष अधिकारी ससेवा ।सरळसेवा वि.प. oa. पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षा 
सेनि  ।सेवानिवृत्त स्वेसेनि ।स्वेच्छा सेवानिवृत्त गुक्र. । गुणवत्ता क्रमांक 


Page 2 


VIVEK RAMAKANT 


JADHAV 


Digitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 

DN: CN = VIVEK RAMAKANT JADHAV, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2024.01.08 15:43:31 +05'30' 


